कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना 
कोव्हिड-१९ मुळे मृत्यू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 
सानुग्रह सहाय्य मंजुर करण्याबाबत. 

दिवंगत श्री.आत्माराम मोतीराम अलीमकर, 
वाहनचालक 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
शासन आदेशा, क्रमांक: कोसाअ-२०२०/प्र.क्र.१०७/सेवा-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ डिसेंबर, २०२०. 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि.२९.०५.२०२०, 
2) जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांचे पत्र क्र.जिकाठा/ जि.आ.नि. 
कक्ष/कोरोना/वाहनव्यवस्था/२०२०, दि.३१.०८.२०२०, 
३) श्रीमती संगीता आत्माराम अलीमकर यांचा दिनांक १३.०८.२०२० चा अर्ज. 


शासन आदेठा:- 


संदर्भाकित क्र.१ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२९ मे, २०२० अन्वये कोव्हिड-१९ संबंधित 
कर्तव्य बजावताना कोव्हिडमुळे मृत्यू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विमा कवच/सानुग्रह सहाय्य लागू करण्याबाबत 
निर्णय घेण्यात आला आहे. 


२. ठाणे जिल्हयात कोरोना विषाणू (कोव्हिड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना व 
जिल्हास्तरावर कार्यालयीन अधिकारी/कर्मचारी यांची कोरोना विषयक विविध पथके व नियंत्रण कक्ष 
स्थापन करण्यात आले. या सर्व कामांकरिता वाहनांची नितांत आवश्‍यकता असल्याने जिल्हाधिकारी व 
जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांचे पत्र क्र.जिकाठा/ जि.आ.नि. कक्ष/कोरोना/ वाहनव्यवस्था/ २०२०, 
दि.३१.०८.२०२० अन्वये जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयातून वाहनचालक व वाहने दि.३०.०३.२०२० पासून 
अधिग्रहित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, ठाणे 
या कार्यालयातील दिवंगत श्री.आत्माराम मोतीराम अलळीमकर, वाहनचालक यांच्या सेवा ठाणे जिल्ह्यातील 
कोरोनाविषयक कामकाजाकरिता जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांच्याकडे 
दि.३०.०३.२०२० पासून अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या. दिवंगत श्री. अळीमकर यांना कोरोनाविषयक 
कामकाज करीत असताना कोरोनाची लागण झाल्याने त्यांना उपचारासाठी दि.२८.०७.२०२० रोजी 
कालसेकर हॉस्पीटल, मुंब्रा, जि.ठाणे येथे दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान दिवंगत श्री. 
अलीमकर यांचे दि.०५.०८.२०२० रोजी निधन झाले आहे. 


३. दिवंगत श्री.आत्माराम मोतीराम अलीमकर यांना कोरोना विषाणूची लागण झाळी असल्याचे 
कालसेकर हॉस्पीटल, मुंब्रा, जि.ठाणे यांनी दि. ०८.०८.२०२० अन्वये प्रमाणित केळे आहे. तसेच, दिवंगत 
श्री. आत्माराम मोतीराम अलीमकर यांचे दि.०५.०८.२०२० रोजी निधन झाल्याबाबतचा दाखला ठाणे 
महानगरपालिका, ठाणे यांनी दिला आहे. 


शासन Seal क्रमांकः कोसाअ-२०२०/प्र.क्र.१०७/सेवा-३, 


४. जिल्हाधिकारी, ठाणे तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, ठाणे यांनी 
दि.३१.०८.२०२० च्या प्रमाणपत्रान्वये दिवंगत श्री.आत्माराम मोतीराम अलीमकर यांचा कोरोना या 
विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे दि.०५.०८.२०२० रोजी मृत्यू झाला असून ते त्यांच्या मृत्यूच्या दिनांकापूर्वी १४ 
दिवसांच्या काळात कर्तव्यावर हजर होते, असे प्रमाणित केले आहे. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि.२९.०५.२०२० मधील 
तरतुदीनुसार दिवंगत श्री.आत्माराम मोतीराम अलीमकर यांच्या वारसांस म्हणजे त्यांची पत्नी श्रीमती 
संगीता आत्माराम अलीमकर यांना रुपये ५०,०००,००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) रकमेचे सानुग्रह सहाय्य 
मंजूर करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तुत प्रस्तावावरील खर्च खाली नमूद लेखाज्ीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


“UNTO क्र. एच-६, २०५९ सार्वजानिक बांधकाये ट०-सर्वसाधारणु 009- CAST FT FSIRTA, (03) 
अअ., U.M ASS, ठाणे (0302) PITA? (अनिवायी (२०४५९०८९३४) BATA TT १४-कायलियीन 
wa” 


७. सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७५/.॥8॥॥/७90॥.9०५९.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२०१२१५१५०७४२१९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नांवाने, 
VAISHALI MANISH = 
S U L E sunPUI Won NSHSULE 
(वैशाली सुळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण, 
) जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, ठाणे, 
३) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, 
) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे, 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, ठाणे यांना माहिती तथा 
उचित कार्यवाहीस्तव, 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, यांना माहिती तथा उचित कार्यवाहीस्तव, 
) मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 
८) मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 
९) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे खाजगी सचिव, 
१०) श्रीमती संगीता आत्माराम अलीमकर, मु.शिळगांव, पो.पडले, मुंब्रा पनवेल रोड, 
जि.ठाणे ४२१ २०४ 
११) निवडनस्ती (सेवा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


